विभागीय चौकझी/न्यायाळयीन प्रकरण प्रलंबित 
असलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती 
देताना अवलंबवयाच्या कार्यपध्दतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५ /प्र.क्र.३१०/कार्यासन १२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख : ३० ऑगस्ट, २०१८ 


१) शासन परिपत्रक क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही- १०७५/एक्स, दि. ०२.०४.१९७६. 

२) शासन निर्णय क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही- १०७५/प्र.क्र.२९/९५/बारा, 
दि.२२.०४.१९९६. 

३) शासन परिपत्रक क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही- २०१५/प्र.क्र.३१०/ का.१२, 
दि.०८.०३.२०१७. 

४ शासन निर्णय क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, एवसआरव्ही- २०१५/प्र.क्र.३१०/ का.१२, 
दि.१५.१२.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना 
अवलंबवयाच्या कार्यपध्दतीबाबत संदर्भ क्र. ४ येथील दि. १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये आदेश दिलेले 
आहेत. सदर आदेशान्वये कार्यपध्दती विहित करताना त्यामध्ये परिच्छेद एक नुसार विभागीय पदोन्नती 
समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाला 


अ) जे अधिकारी / कर्मचारी निलंबीत आहेत. 
ब) ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने दोषारोप 
बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु झालेली आहे, 
क)ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्याविरुध्द फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित 
आहे, 
अज्ञा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समिती त्यांची 

गोपनीय अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतूदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासेल व 
केलेले मुल्यमापन व दिलेली प्रतवारी स्वंतत्र पाकीटात मोहोरबंद करुन ठेवण्यात येईल. अशा 
स्वरुपाच्या सूचना दिलेल्या आहेत व अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे विभागीय चौकशी / 
न्यायालयीन प्रकरण पूर्ण झाल्याखेरीज व त्यावरील शिक्षेचे स्वरुप विचारात घेऊन मोहोरबंद 
पाकीट उघडण्याबाबतची कार्यवाही पध्दती विहित केली आहे, 

२. वास्तविक ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्याविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने 


दोषारोप बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु झालेली आहे व या कार्यवाहीनुसार शिक्षा जरी झाली 
असेल व अशी शिक्षा विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या apres चाळू असेल तरी त्यांचे प्रकरण 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्यासन १२ 


मोहोरबंद पाकीटात ठेवून शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पदोन्नती देणे अभिप्रेत आहे. श्री.जानकीरामन 
विरुध्द केंद्र शासन प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, विभागीय पदोन्नती समितीने एखाद्या कर्मचाऱ्यावर 
शिक्षा लादली असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती नाकारल्यास बेकायदेशीर व अन्यायकारक ठरत 
नाही असे आदेश दिलेले आहेत. 

३. सद्यस्थितीत विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांकाळा एखादा अधिकारी / कर्मचारी शिक्षेच्या 
अंमलाखाली असेल तर त्यांच्या बाबतीत HI प्रकारे कार्यवाही करावी याबाबतची संदिग्धता दूर 
होण्याच्या दृष्टीने दि.१५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीमध्ये काही बाबींचा समावेठा 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने दि.१५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील 
कार्यपध्दतीमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा या शासन निर्णयाव्दारे करण्यात येत आहेत :- 


१. दि. १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ (१ रद्द करुन तो नव्याने 
पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे :- 


१) विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाळा 
अ जेअधिकारी/कर्मचारी GAT आहेत, 


बु ज्या अधथिकारी/कर्मचार्‍्यांच्याविरुध्द िस्तथंग विश्‍यक कार्यवाहीच्या अगुणंगाने 
दोणारोप बजावून RTH (ANT कार्यवाही YO झालेली आहे 
क) ज्या अधिकारी/कर्मचाऱयाच्याविरुध्द फोजदारी आरोपाचे न्यायाळयीन प्रकरण 
प्रळांबित आहे 
BAG आरोपाचे न्यायाळयीन प्रकरण Walled असल्याचे केव्हा 
सयजण्यात येईल या साठी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम 
२७(६)(बी)(एक) मध्ये दिलेला खालील अर्थ विचारात घेण्यात येईल :- 
(th न्यायिक कार्यवाही - 
(एक) फोजवारी कार्यगाहीच्या बाबतीत दंडाधिकारी जिकी दखळ 
घेतो Ao TPR IPA MIATA, पोलीस अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस 
GIS केळे AGS त्या तारखेस Ye केली असल्याचे मानण्यात 
येईल. 


डविभागीय चौकशी पूर्ण होऊन जे अधिकारी / कर्मचारी शिक्षेच्या अंमलाखाली 
आहेत, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्यासन १२ 


अज्ञा अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समिती 
त्यांची गोपनीय अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता 
तपासेल. मात्र संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्यासंदर्भात विभागीय पदोन्नती समितीने 
केलेले मूल्यमापन (Assessment) आणि दिलेली प्रतवारी स्वतंत्र पाकीटात मोहोरबंद 
करुन ठेवण्यात येईल. या पाकीटावर "श्री. 


सध्याच्या पदाचे नाव) या पदावर (पदोन्नतीच्या पदाचे नाव) पदोन्नती देण्याकरिता 
आव्यक योग्यतेबाबतचे निष्कर्ष श्री. 


खटल्याची समाप्ती होईपर्यंत किंवा शिक्षेचा अंमल संपेपर्यंत हे पाकीट उघडण्यात येवू 
नये” असा मायना लिहिण्यात यावा. 


२. दि. १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ (४) रद्द करुन तो नव्याने पुढीलप्रमाणे 


समाविष्ट करण्यात येत आहे :- 


8) 


अ) विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस खूप विलंब लागू नये यासाठी विभागीय पदोन्नती 
समितीच्या बैठकीच्या दिनांकानंतर सहा महिन्यांनी नियुक्‍ती प्राधिकारी यांनी मोहोरबंद 
पाकीटात ठेवलेल्या पदोन्नती प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करावे. या अनुषंगाने नियुक्‍ती 
प्राधिकारी संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याची शिस्तभंगविषयक/न्यायालयीन कार्यवाहीची 
सद्य:स्थिती जाणून घेईल. 

ब) विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांकाला ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे 
शिक्षेच्या अंमलाखाली असल्यामुळे परिच्छेद १ (१) (ड) नुसार मोहोरबंद पाकीटामध्ये 
ठेवण्यात आली आहेत अज्ञा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची शिक्षा निवडसूची वर्षातच संपुष्टात 
येत असल्यास निवडसूचीमध्ये त्यांच्याकरीता एक पद राखून ठेवून शिक्षा संपल्यानंतर व 
अन्य विभागीय चौकशी प्रलंबित नसल्यास, त्यांचे मोहोरबंद पाकीट उघडून ते पदोन्नतीस 
पात्र ठरत असल्यास त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 

क) विभागीय पदोन्नती समितीच्या दिनांकाला ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे 
शिक्षेच्या अंमलाखाली असल्यामुळे परिच्छेद १ (१) (ड) नुसार मोहोरबंद पाकीटामध्ये 
ठेवण्यात आली आहेत अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या शिक्षेचा अंमळ निवडसूची वर्ष 
संपल्यानंतरच्या वर्षात संपूष्टात येत असल्यास त्यांच्या प्रकरणी शासन निर्णयातील 
परिच्छेद १ (१४) (ब), (क) व (ड) मधील तरतूदीनुसार पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्यासन १२ 


२. वरील तरतूदी दि.१५.१२.२०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०११७३२२२२५०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: IN, (3९ 
Rahul: 
eeta ARanul ८ Ht, 
5 6b599d6a0abcf 
कः 73fe €52994443a8509075101cc93, 
Kulkarni = 


(गीता कुलकर्णी) 
उप सचिव (सेवा), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. सर्व मा.संसद सदस्य, /मा. विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. मा. मुख्य सचिव, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
त्यांनी हे आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्डानास आणावे. 
९. Mele, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
१०.*प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
११.*प्रबंधक, लोक आयुक्त व उपळोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१२.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
१३.*सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
१४.*सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) मुंबई, 
१५.*राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१६.*सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१७.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
१८.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
१९.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर, 
२०.*महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर, 
२१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता ५ प्रती) 
२२.ग्रंथपाल , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्यासन १२ 


२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२५.मुख्य लेखापरीक्षक (निवासी लेखे), कोंकण भवन, नवी मुंबई, 

२६.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२७.सर्व जिल्हाधिकारी 

२८.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२९.बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई १ (५ प्रती) 

३०.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. Ro नं.१ योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरीमन पाँईंट, मुंबई २० (4 प्रती) 

३१.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही.पटेळ रोड, मुंबई ४ (५ प्रती) 

३२.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई १३ (५ प्रती) 

३३. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ (५ प्रती) 

३४.नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, , नरीमन पॉईंट, मुंबई २१ (५ प्रती) 

३५.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई २८ (५ प्रती) 

३६.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कृष्णकुंज, एम.बी.राऊत रोड, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०० ०२८. 
(५ प्रती) 

३७.सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखाळील सर्व विभाग प्रमुख, 

३८.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

३९.निवड नस्ती. 
(*-पत्राद्वारे) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


